रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, खेड, चिपळूण, 
लांजा, संगमेश्वर व रत्नागिरी तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - ०१ डिसेंबर, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 

जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-१०९/३३२०, दिनांक १४/०९/२०२३. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती- /१८९७, दिनांक ०२/०६/२०२२. 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/३८०९, दिनांक २७/१०/२०२३. 

४) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/३८१२, दिनांक २७/१०/२०२३. 

५) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र/मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/३८०६, दिनांक २७/१०/२०२३. 

६) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/३८१०, दिनांक २७/१०/२०२३. 

७) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/३९७०, दिनांक ०६/११/२०२३. 

८) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र/मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/१८९९, दिनांक ०२/०६/२०२२. 

९) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र/मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-२३/३९७२, दिनांक ०६/११/२०२३. 

१०) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-/२८४०, दिनांक ०८/०८/२०२३. 

११) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-२३/३९७४, दिनांक ०६/१०/२०२३. 

१२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेखाचित्र शाखा/दर्जोन्नती-२३/३९७३, दिनांक ०६/११/२०२३. 


प्रस्तावना :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, खेड, चिपळूण, लांजा, संगमेश्वर व रत्नागिरी तालुक्यातील इतर जिल्हा 
मार्ग व ग्रामीण मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांनी सदर रस्ते दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्याचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 


रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, रत्नागिरी यांचा ठराव विचारात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यातील गुहागर, खेड, चिपळूण, लांजा, 
संगमेश्वर व रत्नागिरी तालुक्यातील खालील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 


दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव सामाविष्ठ साखळी क्रमांक दर्जोत्रत | दर्जोन्नती 
रस्त्याचा व करावयाची | नंतरचा 
क्रमांक लांबी एकूण लांबी | क्रमांक 
(कि.मी. 

हृ श्रुगांरतळी जाणवले तळवली | इतर जिल्हा | (0/00 ते 94/300) १८.०० | प्रमुख 
pu मुंढर ते रा.म.मा. १६६ ई | मार्ग५५ — | 94.300 fer. कि.मी. |।जिल्हा 
ला मिळणारा रस्ता.(ता. गुहागर) ग त Sod TEA मार्ग-११४ 

ओव्हरलॅप लांबी 

a5 नरवण मुसलोंडी वाघांबे | इतर जिल्हा | (0/00 ते 93/00) १३.०० । प्रमुख 
ठी रस्ता. (ता. गुहागर) मार्ग ५७ १३.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 

मार्ग-११५ 

३. कोळवळी  पाचेरी सडा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १०/००) १८.०० | प्रमुख 
पाणबुडी सडा पाणबुडी मंदिर | मार्ग१२५ | १०.०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
4 पाचेरीसडा । ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/400) मार्ग-११६ 
बौध्दवाडी ते पाचेरी आगर अवारे ३१ ३.५०० कि.मी. 

* (ता. गुहागर) प्रजिमा-१०३ मधील १.०० कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ४/५००) 
१४ ४.५०० कि.मी. 

४. Wed तवसाळ आगर पूल | ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते २/८००) १३.५०० । प्रमुख 
मोहितेवाडी तांबडवाडी कर्दे २४४ २.८०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
गरेवाडी दोडवली काताळे ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ६/५०० मार्ग-११७ 
ars} मराठवाडी बौध्दवाडी ६.५०० कि.मी. 

व सावर्डे तवसाळ रस्ता. (ता. | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/400) 
गुहागर) १६१ ३.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते ०/७००) 
मार्ग ५७ ०.७०० कि.मी. 

ष्‌. शिर मोरेवाडी मासू बुद्रुक | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते 3/00) १०.२०० । प्रमुख 

ळ्याचीवाडी मास्करवाडी ११३ ३.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 


Are rsdraret जुनी | ग्रामीण म (०/०० ते 8/400) मार्ग-११८ 
फौजदारवाडी AR खुर्द ११६ ४.५०० कि.मी. 
धववाडी रस्ता. (ता. गुहागर) । ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते १/५००) 
१८० १.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (0/00 ते १/२००) 
मार्ग ५६ १.२०० कि.मी. 

६. पालकोट तर्फे साखरी त्रिशुल | इतर जिल्हा | (७/०० ते ९/९००) १८.६५० | प्रमुख 
ते vd wart ते Bd) मार्ग५४ २.९०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मोटलेकरवाडी गुरवकोंड | ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/५००) मार्ग-११९ 
खरेकोंड ते तळवली प्राथमिक ३५ ३.५०० कि.मी. 

य केंद्र परचुरी जंगल जेट्टी | इतर जिल्हा | (0/00 ते ७/००) 

ते परचुरी ढाफळेवाडी रस्ता. | मार्ग५३ | ७.०० कि.मी. 

ता. गुहागर) ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते ५/२५० 
१७ ५.२५० कि.मी. 

0. मोरवंडे सुतारवाडी कुंभारवाडी | ग्रामीण मार्ग | (0/00 ते 8/400) १२.९०० । प्रमुख 
पांडमवाडी पिंपळवाडी ७३ ४.५०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
बौध्दवाडी रस्ता. (ता. खेड) इतर जिल्हा | (१४/१०० ते १४/५००) मार्ग-१२० 

मार्ग ३३ ०.४०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ८/००) 
१० ८.०० कि.मी. 

८. तळधर अनस्पुरे (वळईवाडी) | इतर जिल्हा | (०/०० ते १५/००) १५.०० | प्रमुख 
पन्हाळजे रस्ता. (ता. खेड) मार्ग ३२ १५.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-१२१ 

९. पाली निरबाडे कुरवळ खेड | इतर जिल्हा | (०/०० ते ५/६००) १५.३०० । प्रमुख 
© जावळी रस्ता. (ता. । मार्ग ४३ (ता. | ५.६०० कि.मी. कि.मी जिल्हा 
खेड/चिपळूण) चिपळूण) मार्ग-१२२ 

इतर जिल्हा | (५/६०० ते 94/300) 
मार्ग ४३ (ता. | ९.७०० कि.मी. 
खेड) 

| रामपूर देवखेरकी नारदखेरको | इतर जिल्हा | (0/00 ते ८/००) १५.५०० । प्रमुख 
मासरेवाडी ओमळी पवारवाडी | मार्ग ४८ ८.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
fe रस्ता. (ता. चिपळूण) | प्रजिमा-१०२ मधील 0.300 कि.मी मार्ग-१२३ 

ओव्हरलॅप लांबी. 
ग्रामीण मार्ग | (०/०० ते ३/००) 
२६१ ३.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग । (०/०० ते १/५००) 
३२० १.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा | (3/00 ते ६/००) 
मार्ग ४६ ३.०० कि.मी. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 


सापूचेतळे खानवली | इतर जिल्हा | (0/00 ते ५/९००) ३३.५०० | प्रमुख 
ही गावडे sae दाभिळ | मार्ग ९६ ५.९०० कि.मी. कि.मी. ।जिल्हा 
fee डोर्ले पनोरे बेनी रस्ता. | इतर जिल्हा | (०/०० ते 23/400) मार्ग-१२४ 
ता. लांजा/रत्नागिरी) मार्ग ९७ २३.५०० कि.मी. 
रामा-१५० मधील १.१०० कि.मी. 
ओव्हरलॅप लांबी. 


इतर जिल्हा | (0/00 ते ४/१००) 
मार्ग ९८ | ४.१०० कि.मी. 


१२. जाकादेवी खालगांव राई विल्ये | इतर जिल्हा | (0/00 ते १८/४००) १८.४०० | प्रमुख 
मेश्वर विद्यामंदिर रस्ता. (ता. | मार्ग १२७ | १८.४०० कि.मी. जिल्हा 
गिरी मार्ग-१२५ 

एकूण १९९.२५० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग 
दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९९.२५० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (२१०८.४७५ + 
१९९.२५०) म्हणजेच २३०७.७२५ कि.मी. इतकी तसेच इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत 
१४३.७०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (१०८९.५६०-१४३.७००) म्हणजेच ९४५.८६० कि.मी. 
इतकी होईल. व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ५५.५५० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(६५५२.६६० - ५५.५५०) म्हणजेच ६४९७.११० कि.मी. इतकी होईल. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या (www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३१२०११५२००९१११८ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


itally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


ig! 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffad5dd7c97769147f19aca6383al 2fed6cff48 


49d78e224a, postalCode=400032, ‘Maharashtra, 
KAC H A R E i ber=B5B30AEBA818C77E43E7 B8BA4BCAOE9FOD 1 37FEABOB 
BCB16CACF2D44087E8A76, -GANPAT SANDIPAN KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विभागीय आयुक्त, मुंबई. 

) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण, मुंबई. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, रत्नागिरी. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.१८१/नियोजन-२ 


प्रत - 

१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२) जिल्हाधिकारी, रत्नागिरी. 

३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, रत्नागिरी. 


४ कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी. 


६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 


) 
) 
) 
५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


